राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / 

सहायक पोलीस आयुक्त (FAA) या संवर्गातील 

अधिकाऱ्याची बदलीने पदस्थापना... 

महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७१८/प्र.क्र.२६४/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-२९ ऑक्टोबर, २०१८. 
शासन आदेश :- 
महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार 

पोलीस उप अधीक्षक /सहायक पोलीस आयुक्‍त (PPA) या संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची 
बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
| १ श्री. अब्दूल गनी अब्दूल रशीद | पोलीस उप अधीक्षक उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
मुख्यालय, नांदेड हिंगोली ग्रामीण उपविभाग, 
हिंगोली 
०२ श्री. अनिल वडनेरे पोलीस उप अधीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, दहिवडी उपविभाग, सातारा 
नाशिक 
०३ श्री. विशाल नेहूल उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
धारणी उपविभाग, सिल्लोड उपविभाग, औरंगाबाद 
अमरावती ग्रामीण (ग्रामीण) 
०४ श्री. विशाल खांबे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
बिलोली उपविभाग, नांदेड भूम उपविभाग, उस्मानाबाद 
०५ श्रीमती निलीमा पोलीस उप अधीक्षक, वाचक, । सहायक पोलीस आयुक्त, पिपरी- 
जाधव विशेष पोलीस महानिरीक्षक, चिंचवड आयुक्तालय 
नागपूर 
०६ श्री. भरत गाडे पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक । सहायक पोलीस आयुक्त, नवी 
गुन्हे शाखा, बीड मुंबई 
०७ श्री. संजय पुज्जलवार उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
उमरखेड उपविभाग, यवतमाळ | पांढरकवढा उपविभाग, 
यवतमाळ 
०८ श्री. रामचंद्र जाधव पोलीस उप अधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त, 
दहशतवाद विरोधी पथक, पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालय 
औरंगाबाद 
०९ | श्री. दिलीप गोडबोले सहायक पोलीस आयुक्त, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
नागपूर शहर गणेडशापुरी उपविभाग, ठाणे 
ग्रामीण 
दिं ०___ श्री. पुंडलीक सपकाळे पोलीस उप अधीक्षक, जिल्हा । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
जात प्रमाणपत्र पडताळणी शहादा उपविभाग नंदूरबार 
समिती, नाशिक 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.२६४/पोळल-१(अ) 


| १ | श्रीमती अश्विनी प्रेमानंद पाटील। सहायक पोलीस आयुक्‍त, मुंबई | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
शहर अहमदपूर उपविभाग, लातूर 

१२ श्री. दिलीप राऊत सहायक पोलीस आयुक्त, मुंबई | सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे 
शहर शहर 

१३ श्री. बाजीराव पाटील पोलीस उप अधीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
(मुख्यालय), सांगली लांजा उपविभाग, रत्नागिरी 

१४ श्री. किसन गावित पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक | सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे 
गुन्हे शाखा, अकोला शहर 

१५ श्री. शशिकिरण काशीद उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
वसमत उपविभाग, हिंगोली रोहा उपविभाग, रायगड 

१६ श्री. सिध्देश्वर भोरे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | पोळीस उप अधीक्षक, मुख्यालय 
हिंगोली ग्रामीण, हिंगोली नांदेड 

१७ श्री. अमोल विकास गायकवाड| उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, 
रोहा उपविभाग, रायगड वसमत उपविभाग, हिंगोळी 

१८ श्री. महारु भिकाजी पाटील । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | पोळीस उप अधीक्षक, जिल्हा 
शहादा उपविभाग, नंदूरबार जात प्रमाणपत्र पडताळणी 

समिती, नाशिक 

१९ श्री. सिध्देश्वर धुमाळ उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
भूम उपविभाग, उस्मानाबाद बिलोली उपविभाग, नांदेड 

२० श्री. अमोल कोळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
पांढरकवढा उपविभाग, उमरखेड उपविभाग, यवतमाळ 
यवतमाळ 

२१ श्री. संतोष शिवाजी वाळके । उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, मुंबई 
परतूर उपविभाग, जालना शहर 

२२ श्री. सतिश गोवेकर अपर पोलीस अधीक्षक, सायबर | सहायक पोलीस आयुक्त, नवी 
क्राईम सेल मुंबई 

२३ श्री. सचिन सांगळे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | पोलीस उप अधीक्षक, लातूर 
जळगांव उपविभाग, जळगांव | शहर उपविभाग, लातूर 

२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य 

मा. न्यायालयाचे आदेश, तसेच निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, ते विचारात घेऊन तात्काळ पुढील 

कार्यवाही करण्यात यावी. 

3. संबंधित arora बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी 


कार्यमुक्त करण्याबाबतची आवऱ्यक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी 


र्जू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.२६४/पोल-१(अ) 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२९२०००१९०५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


K A | A G . k d Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

a | a 5 e a | Wa 2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a 
708cc03eb46cd241a604d42bb, cn=Kailas A. Gaikwad 
Date: 2018.10.29 20:07:19 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

८. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

९. सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक परीक्षेत्र, 

१०.सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नाशिक, 

११. सर्व पोळीस आयुक्त, 

१२.सर्व पोलीस अधीक्षक, 

१३.संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी,नाशिक, 

१४.अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 

१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१७.उपसचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

१९.निवडनस्ती / पोल-१(ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


